महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अँथॉरिटीस 
सहाय्यक अनुदान मंजूर व वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमसीझेडएमए २०१७/प्र.क्र.१५८/तां क-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक.- 30 ऑक्टोबर २०१८. 
वावा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः वायोजना-२००९/प्र.क्र.३३/तां. क.३,दि. १६ मे, २००९. 
) शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही-२००९/प्र.क्र.७२/तां. क.३,दि. १२ मे, २००९. 
) शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२००९/प्र.क्र.८७/तां. क.३,दि. २२ मे, २००९. 
) शासन निर्णय क्रमांक : एमसीझेडएमए २०१३(१/प्र.क्र. १५/तां.क.२, दि. ३० मार्च , २०१३ 
५) शासन निर्णय क्रमांक: एमसीझेडएमए २०१४/प्र.क्र.१९/तां क-४, दि. ३० मार्च, २०१४ 
) 
) 


AD 


oC 02८ ww 


शासन निर्णय क्रमांक : एमसीझेडएमए 2098/ प्र.क्र. १८९/ तां.क.४, दि. 39 ऑगस्ट, 2094 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीझेडएमए २०१५/ प्र.क्र. ३०७/ तां.क.४, दि. २३ नोव्हेंबर, २०१५ 
शासन निर्णय क्र: अर्थसं- २०१७/ प्र.क्र.७५/ अर्थ-३ दिनांक १८ एप्रिळ,२०१७ 
९) शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७ / प्र.क्र.९४ / अर्थ-३ दिनांक ३०जून,२०१७ 
१०) शासन निर्णय क्र. एमसीझेडएमए २०१७ /प्र.क्र.१५८/ तां.क-४ दिनांक १८.जानेवरी,२०१८. 


Nn S&S OM 


प्रस्तावना 

महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अँथॉरिटीस सहायक अनुदान मंजूर व वितरित करण्याबाबत शासन 
निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

उपरोक्त प्रस्तावनेस अनुसरुन महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अँथॉरिटीस सहायक अनुदान मंजूर व 
वितरित करण्याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 

१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्याच्या 
तटीय क्षेत्राचे पर्यावरणदृष्टया संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी महाराष्ट्र किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची 
(M.C.Z.M.A.) ची स्थापना केळेली आहे. 


२) राज्याच्या तटीय क्षेत्रातील पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करुन त्याचे सागरी क्षेत्र 
व्यवस्थापन आराखडे (C.Z.M.P.) तयार करणे, कांदळवनाचे संरक्षण करणे व एकूण तटीय क्षेत्राच्या पर्यावरणीय 
व्यवस्थापनाच्या समन्वयाचे काम महाराष्ट्र किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणा (M.C.Z.M.A.) मार्फत करण्यांत येते 


“महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अँथॉरिटीस सहाय्यक अनुदाने” या कार्यक्रमा अंतर्गत संदर्भाधीन 
दिनांक १२ ऑगस्ट, २००९ मध्ये नमूद केलेला कार्यक्रम राबविण्यासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन WAH 
अँथॉरिटीस सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता योजनांतर्गत एकूण रुपये ९. ४० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यांत आला आहे. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं२०१७/ प्र.क्र७५/ अर्थ-३ 
दिनांक- १८ एप्रिल,२०१७ मध्ये नमुद केल्यानुसार सन २०१८-१९ च्या प्रथम सातमाहीकरीता (एप्रिल ते 
ऑक्टोंबर २०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा योजनेतर व योजनांतर्गत अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक 
तरतुदीच्या Wo टक्के मर्यादेत बीम्स प्रणालीद्वारे वितरित करण्यांत आला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीझेडएमए २०१७/प्र.क्र.१५८/तां क-४ 


१०) 


उपरोक्त निधी हा महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट sidan नावे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 
उघडण्यात आलेल्या खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा. 

सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावे. 
योजनांतर्गत मंजूर विशिष्ट कामासाठी अदा केलेली वा मान्य केलेली रक्‍कम त्याच कामासाठी राज्य 
शासनाने घालून दिलेल्या अटी व शार्ती प्रमाणे व विहित कालमर्यादेत मान्य केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेत 
खर्च करणे आवश्‍यक आहे. हा निधी इतर दुसऱ्या कामासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळता करता 
येणार नाही. 

महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अँथॉरिटीने प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष 
संपल्यानंतर एप्रिलच्या १५ तारखेपर्यंत पर्यावरण विभागास सादर करावे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
करतेवेळी बँकेतील या खात्यावर झालेल्या व्यवहाराच्या नोंदी दर्शविणाऱ्या पासबुकची साक्षांकित प्रत 
सोबत जोडण्यात यावी. 

सहाय्यक अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाच्या रकमेचे लेखे प्रचलित लेखा संहितेनुसारच 
ठेवण्यात यावेत व त्याचे लेखापरिक्षण करण्यात यावे व त्याचा अहवाल पर्यावरण विभागास पाठविण्यात 
यावा. 

राज्य शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे महाराष्ट्र कोस्टल झोन 
मॅनेजमेंट अँथॅरिटीवर बंधनकारक राहील. 

सदर रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र कोस्टल झोन 
मॅनेजमेंट अँथॉरिटीस अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून श्री.मनोहर बंदपटरे अवर सचिव , यांना घोषित करण्यात आले आहे. त्यांनी “ महाराष्ट्र कोस्टल 
झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (Maharashtra coastal Zone Management authority)” यांच्या नावे रु. ६ 
कोटी ५८ लक्ष एवढया निधीचा धनादेश काढावा. 

सदर खर्च मागणी क्रमांक “ यू-४,३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण 
१०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०२)(१२) 
महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (३४३५ १२९४, ३१ सहाय्यक अनुदाने “ या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व हा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

प्रस्तुत प्रकरणी, शासन निर्णय fast विभाग अर्थसं२०१७/ प्र.क्र.७५/ अर्थ-३ दिनांक- १८ एप्रिळ,२०१७ 
मधील परिच्छेद ७ ते १८ मधील अटी लागू होत नाही. 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र७५/ अर्थ-३ दिनांक- १८ एप्रिल,२०१७ सोबतच्या 
तपासणी सूचीतील अ.क्र. १ ते ३ लागू होत नाही. अ.क्र. ४ नुसार प्रस्तुत खर्च योजनांतर्गत असून ज्या 
कार्यक्रमासाठी/योजनेसाठी मंजूर निधी खर्च करावयाचा आहे त्या कार्यक्रमाच्या/योजनेच्या स्वरुपात 
अथवा व्याप्तीत कोणताही बदल झालेला नाही. यास्तव उपरोक्त निधी (रुपये ६. ५८ कोटी) मंजूर व 
वितरित करण्यासाठी पुन्हा वित्त आणि नियोजन विभागाची मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता नाही. अ.क्र. ५ 
ते ८ मधील अटी लागू होत नाही. 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं२०१७/ प्र.क्र७५/ अर्थ-३ दिनांक- १८ एप्रिल,२०१७ सोबतच्या 
तपासणी सुचीतील अ.क्र. नुक्रमांक ९ (१) नुसार नमुद करण्यांत येते की, सी.आर.झेडः अधिसुचनेतील 
तरतुदीनुसार राज्यातील तटीय जिल्हयांसाठी सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SRA निर्णय क्रमांकः एमसीझेडएमए २०१७/प्र.क्र.१५८/तां क-४ 


प्रस्तुत योजनेच्या सामंजस्य करारास मान्यता प्राप्त आहे. अनुक्रमांक ९(२) नुसार उपरोक्त शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार सदर निधीचे वितरण व त्याचा वापर करण्यांत येणार आहे. अनुक्रमांक 
९(३) नुसार प्रस्तुत योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या निधीच्या वापराबाबतची २०१८-१९ या वर्षांपर्यंतची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यांत आली आहेत. अनुक्रमांक ९(४) नुसार निधीच्या वापराबाबत 
लेखापरिक्षक/महालेखापाल यांचेकडून गंभीर आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. प्रस्तुत प्रकरणी अनुक्रमांक 
९(५) ते अनुक्रमांक ९(११) मधील अटी लागु होत नाहीत. 

११) सदर शासन निर्णय विभागास प्रदान करण्यांत आलेल्या वित्तिय अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग 
क्रमांक- अर्थसं२०१७/ प्र.क्र७५/ अर्थ-३ दिनांक- १८ एप्रिल,२०१७,अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥१8॥॥8॥/9५॥1॥9.90५९.॥) या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२७१११९०५२९०४ असा आहे. हा START 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Bandpatte 

M a n (@) h a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Environment 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=0cfbfeeede95 1 7aa9b96ad 1d49625c9cSad8e7d6dc787 
Ra iaal C h a n d fa d92279da33b569805fb, 

serialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b1 fa8f60d210258464e6ece20 

4d02617fbb7ed6be3db6752c, cn=Manohar Ramchandra 
Bandpatte aoe 

Date: 2018.11.27 11:34:32 +05'30' 

(मनोहर Fae ) 


अवर सचिव, पर्यावरण विभाग 
प्रत, 
१. मा.मंत्री ( पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री ( पर्यावरण ) यांचे खाजगी सचिव. 
३. अध्यक्ष, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी तथा अ.मु.स., पर्यावरण विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 
४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा व हकदारी/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, 
मुंबई/नागपुर 
५. संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट HARA. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग, व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११ सर्व कार्यासने, पर्यावरण विभाग, 
१२.निवड नस्ती, पर्यावरण विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


